आदिवासी  विभागाकडीळ कामांसाठी 
अधीक्षक अभियंता (आदिवासी) नागपूर व 
नाशिक अंतर्गत विविध विभाग व उप 
विभागामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ईएसटी २०१६/प्र.क्र.६२/प्रशासन-९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :-२० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शाआशा-२०१५/प्र.क्र.९८/ 
का-१३, दि.१४ जुलै, २०१६. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.६२/ 
प्रशा-१, दि.११ नोव्हेंबर, २०१६, दि.१४ जुलै, २०२३ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०/ 
प्रशा-१, दि. २३ सप्टेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागातील शासकोय आश्रमशाळा व वबसतिगृहांच्या इमारतींची बांधकामे 
आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी शासन निर्णय दि. १४ जुलै, २०१६ अन्वये आदिवासी विकास 
विभागांतर्गत स्वतंत्र बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागांतर्गत 
आश्रमशाळा व वसतिगृहाची कामे प्राथम्याने पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यरत विभाग ब उपविभागांचा आढावा घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
काही विभाग व उप विभाग शासन निर्णय दि. ११ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये आदिवासी विकास विभागाकडे 
समर्पित करून त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. तदनंतर शासन निर्णय, दि. १४ जुलै, २०२३ 
अन्वये यामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. 

परंतु सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, छत्रपती संभाजीनगर, 
जालना, बीड व लातूर या जिल्हयातील आदिवासी क्षेत्र व कामे ही विखुरलेल्या स्वरूपात ब तुलनात्मक 
अत्यल्प असल्याने सदर कामे कोणत्या विभाग/उपविभागाकडे सोपवावी, याबाबत आदिवासी विकास 
विभागाने निर्णय घेणेबाबत शासन निर्णय दि. ११ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये आदिवासी विकास विभागास 
सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

त्याअनुषंगाने सार्वजनिक बाधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
उपविभाग, छत्रपती संभाजीनगर हे कार्यालय WIHT कामकाज सुरळीत पार पाडण्याच्या तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः STAT २०१६/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 


भोगोलिक क्षेत्रामध्ये ब विकास कामामध्ये देखील समतोल राखण्याच्याद्दष्टिने सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखाली आणण्याची. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती यांच्या अधिनस्त असलेले 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, झरीजामणी या उपविभागाचे मुख्यालय पांढरकवडा येथे 
स्थलांतरीत करून सदर उपविभागाचे नामाभिधान सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) पांढरकवडा, असे 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

शासकोय आश्रमशाळा व वसतिगृहाची बांधकामे देखभाल व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, शासन निर्णय दि. ११ नोव्हेंबर, २०१६ व १४ जुले, २०२३ अन्वये समर्पित करण्यात आलेल्या 
विभाग, उपविभागाच्या कार्यक्षत्रात मंजुर पदांसह शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार पडणार 
नाही या अटीच्या अधीन राहून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार 
उपविभागीय कार्यालयाची सुधारित रचना पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. | मंडळ कार्यालय | विभागीय उप विभागीय | मुख्यालय । कार्यक्षेत्र 
कार्यालय कार्यालय 
g पार्वजनिव पार्वजनिव पार्वजनिव त्रप त्रप पंभाजीनगर, 
बांधकाम बांधकाम बांधकाम संभाजीनंगर | जालना, बीड व लातूर 
(आदिवासी) । (आदिवासी) । (आदिवासी) जिल्हे. 
मंडळ, नाशिक | विभाग, नाशिक | उपविभाग, 
छत्रपती 
संभाजीनंगर 
२ TASS पार्वेजनिव पार्वजनिव पांढरकवडा | उमरखेड, महागाव, नेर, 
बांधकाम बांधकाम बांधकाम पुसद, दारव्हा, दिग्रस, 
(आदिवासी) । (आदिवासी) । (आदिवासी) आर्णी, मारेगांव, 
मंडळ, नागपूर | विभाग, पांढरकवडा यवतमाळ, कळब, 
अमरावती राळेगांब, बाभुळगांव, 
केळापुर, घाटंजी, वणी, 
झरीजामणी तालुके. 


२. वर नमूद केल्यानुसार कार्यकारी अभियंता यांच्या नियंत्रणाखाली पुनर्रचनेप्रमाणे बांधकाम विभाग 
वब उपविभाग कार्यालयांतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या मंजूर लेखाशिर्षाखालील अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STAT २०१६/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 


३. सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, छत्रपती संभाजीनंगर यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
सद्य:स्थितीत सुरू असलेली कामे प्राथम्याने वेळेत पुर्ण करण्याच्या हेतुने तसेच भोगोलिक क्षेत्रामध्ये व 
विकास कामामध्ये समतोल राखण्याच्याद्ष्टिने ब प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्याच्या 
कारणास्तव सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक या विभागीय कार्यालयाकडे समर्पित 
करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय हा आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१५०३१६९६१८ असा आहे. हा 


आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUDEEP SAHADEO 
REWALE 


( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 


१) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक, नागपूर. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक, अमरावती. 

५) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, छत्रपती संभाजीनगर, झरीजामणी 
प्रत:- 

१)महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार/ उप कोषागार अधिकारी, नाशिक, अमरावती. 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


